विशेष बदली - 
निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-१२२३/प्र.क्र.११२/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक :- १९ मे, २०२३. 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ (२) मधील 
अधिकाऱ्यांची, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने विशोष बदली करण्यात येत असून त्यांची 
पदस्थापना खालील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
(“| २ ३ [.-____7 की” | 
षि Ram खान मे.पाल्स डिस्टी. (स्कोल भरारी पथक, महाराष्ट्र राज्य, 
ब्रैवरीज), वाळुंज, छत्रपती = | मुंबई (श्री.लाड यांचे बदलीमुळे 
संभाजीनगर रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

२ श्री.दत्तात्रय रा. शिदे | भरारी पथक-१, रायगड ई-विभाग, मुंबई शहर 
(श्री.दळवी यांचे बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 

३ | श्री.प्रवीण पोळ दौड, पुणे व्ही विभाग, मुंबई उपनगर 
(रिक्‍त पदी) 

8 श्री.प्रविण सं. विभागीय भरारी पथक, क विभाग, नागपूर 

मोहोतकर नागपूर (श्री.शेगर यांचे बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 

५ _ श्री.संजय हांडे शिरपूर, जि.धुळे कोपरगाव, अहमदनगर 
(श्री. कोल्हे यांचे बदळीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 

६ । श्री.जगन्नाथ पाटील । सिमा तपासणी नाका, कागल, कोल्हापूर 

कागल, जि.कोल्हापूर (श्री.मते यांचे बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 

७ श्री.अशोक साळोखे ।मे.तात्यासाहेब कोरे स. इचलकरंजी, कोल्हापूर 

सा.का.लि.जि.कोल्हापूर । (रिक्‍त पदी) 


२. सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२३/प्र.क्र.११२/राउशु-१ 


2. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७///"/.॥9॥9५॥1॥॥9.90०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१९१८१४५४१०२९ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 


S A N D E E p G 0 R A K H N AT H DEEN: लर IMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebcc421d084d88 
ra, 


90fc37c8f673, postalCode=400032, st=Maharashti 
D H A KA N E serialNumber=E7B44D7 1EACB46FA051532FB66A73DA715F678033161 
(C1162FA83F6713D03552, cn=SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
Date: 2023.05.19 18:14:58 +05'30' 
(सं.गो.ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
, महाराष्ट्र | 


प्रति, 


) मा.मंत्री, राज्य उत्पादन Bow यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 

) 

) 

) 


संबंधित विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

९) निवडनस्ती (राउझु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


